शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन 
अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही दिनांक ३१ 
डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सीएफआर १२२०/प्र.क्र. ११९/आस्थामं(१३) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ४ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा : समक्रमांकाचे दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ चे परिपत्रक 


शासन परिपत्रक 

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे दरवषी कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची संपूर्ण 
कार्यवाही दिनांक ३१ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी याबाबतची सूचना झासन परिपत्रक 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ च्या अन्वये देण्यात आल्या आहेत. तथापि त्यानुसार कार्यमुल्यमापन अहवाल 
वेळेत लिहिले जात नाहीत असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. 
२. सदर बाब विचारात घेता सर्व आस्थापना/संस्करण अधिकाऱ्यांनी दिनांक १७.११.२०२२ मध्ये 
दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन प्रतिवेदन वर्ष सन २०२२-२३ चे कार्यमूल्यमापन अहवाल विहित वेळेत 
म्हणजेच दिनांक ३१.१२.२०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच, कार्यमूल्यमापन अहवालाच्या 
अनुषंगाने करावयाची संपूर्ण कार्यवाही विहित वेळेत केली जाईल याची जबाबदारी संबंधित 
आस्थापना/संस्करण अधिकारी यांची राहील. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३१२०४१६४८५२४००७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT SAJANIKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=47 1c7cbe63d119adc5855a3c23ed95de986c1c7bc41d 
6f6cdd3767b3ebe74c82, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=217003E42C820EC29C89162937F98929453CC6 
295B34F71EA285041053A66AA7, cn=PRASHANT SAJANIKAR 
Date: 2023.12.04 16:49:04 +05'30' 


(प्र. ज.साजणीकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीएफआर १२२०/प्र.क्र. ११९/आस्थामं(१३) 


र 
१० 
११ 
१२ 
१३ 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


es 


मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
.सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
.मा. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य. 
. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा,मुंबई. 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई. 
प्रबंधक, लोकायुक्‍त व उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, 
सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 
मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 
राज्य मुख्य सेवा हकक आयुक्त, राज्य सेवा हक्‍क आयोग, मुंबई 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख/प्रादेशिक प्रमुख/कार्यालय प्रमुख. 
. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
.मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
. निवडनस्ती (कार्यासन १३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


